महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: पावामा-२०१८/प्र.क्र.३९२/ऊर्जा-४ 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दूरध्वनी क्र. ०२२-२२८८३४१५ 
दिनांक:- २८ जानेवारी, २०१८ 


विषय : महापारेषण कंपनीशी संबंधित असलेल्या पारेषण नवीन पारेषण 
वाहिन्या उभारण्यासाठी विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम 
६८ अन्वये शासनाची पूर्व परवानगी देणेबाबत. 


संदर्भ : संचालक (संचलन) महापारेषण कंपनी, यांचे पत्र क्र. मराविपाकंम / 
सांका /पा.प्र/ ९०२४, दि. १८.०८.२०१८ 


आदेठा 


मला उपरोक्त विषयाशी संबंधित महापारेषण कंपनीच्या संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने, 


असे कळविण्याचे आदेश आहेत की, महापारेषण कंपनीने मंजूर केलेल्या व सोबतच्या 


परिशिष्टातील (परिशिष्ट अ,ब,क) विवरण पत्रात नमूद केलेल्या योजना अंतर्गत पारेषण 
वाहिन्या उभारण्यासाठी व उभारुन ठेवण्यासाठी विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम ६८ अन्वये 


पुढे नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१, 


सदरहू वीज वाहिन्यांची उभारणी कंपनी स्वखर्चाने विहित केलेल्या प्रमाणित पध्दतीने 
आणि तकज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली व पर्यवेक्षणाखाली करेल. 


. सदरहू वीज वाहिन्यांचे संचलन व सुव्यवस्था कंपनी स्वत: करेल. 


| सदरच्या वीज वाहिन्यांचा वापर कंपनीने ज्या प्रयोजनार्थ करावयाच्या ठरविला आहे 


केवळ त्याचा प्रयोजनासाठी करणे कंपनीवर बंधनकारक असेल. 


. सदरहू वीज वाहिन्या कार्यान्वित करण्यापूर्वी / प्रभारीत करण्यापूर्वी याबाबतच्या 


सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून (यथास्थिती मुख्य विद्युत निरीक्षक / विद्युत निरीक्षक) पूर्व 
परवानगी घेणे आवश्‍यक असेल. 


. सदरहू वीज वाहिन्या उभारल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या/ संबंधित जागा 


मालकाच्या जर काही तक्रारी असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यासमवेत विचारविनिमय 
करुन त्या तक्रारींचे यथायोग्यरित्या निराकरण करणे, ही जबाबदारी सर्वस्वी कंपनीची 
असेल. 


. सदरहू वीज वाहिन्या उभारणे व उभारुन ठेवणे या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले सर्व 


परवाने मिळवणे, विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे तसेच शासनाचे विविध 
प्राधिकरणे / विभाग / वीज नियामक आयोग इ. चे इतर प्रचलित नियम त्याचप्रमाणे 
शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नियम व अटी कंपनीवर बंधनकारक राहतील. 


झछासन आदेडा क्रमांकः पावामा-२०१८/प्र.क्र.३९२/ऊर्जा-४ 


७. विद्युत अधिनियम २००३ व सदर अधिनियमाच्या कलम ६८ मधील अटी व शर्ती व त्यात 
वेळोवेळी होणारे बदल, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेला शासन 
निर्णय क्रमांक : धोरण-२०१६/प्र.क्र.५२०/ऊर्जा-४, दिनांक ३१.०५.२०१७ मधील अटी 
व शर्ती तसेच राज्य शासन व केंद्र शासनाची अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीसंबंधीची 
वेळोवेळी जाहीर झालेली / होणारी मार्गदर्शक तत्त्वे व धोरणे सदरहू पारेषण 
वाहिनीस लागू होतील. 


८. सदरहू परवान्याचा कालावधी परवानापत्र दिल्यापासून २५ वर्षाचा असेल, तदनंतर 
सदरहू परवानगी आपोआप संपुष्टात येईल. 


हे आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२८१६४६२८९०१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHIMASHANKAR 


BHIMASHANKAR _ vattarpamanra 
DN: CN = BHIMASHANKAR YALLAPPA 
MANTA, C = IN, S = Mahi tra, O = 
YALLAPPA MAN T pe ee ताक 00, 
= ENERGY DEPARTMENT 
Date: 2019.01.28 16:47:42 +05'30' 


(भि.य. मंता) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

व्यवस्थापकीय संचालक, 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. 

प्रकाहागंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्वी 

मुंबई - ४०० ०५१ 
प्रत, 


संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा, वांद्रे-कुर्ला 
संकुल, वांद्रे (पुर्व, मुंबई - Yoo ०५१ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पावामा-२०१८/प्र.क्र.३९२/ऊर्जा-४ 


-परिशिष्ट-अ 


महापारेषणकंपनीनेत्यांच्यायोजनेअंतर्गतमंजूरकेलेलेप्रकल्प 


अ. योजनेचातपश्ील योजने अंतर्गतअसलेल्या वाहिनीचातपशीीलळ | मान्यताक्र.व 
क्र. दिनांक 

| नाशिक जिल्ह्यात, १३२ के.व्ही. | (i) त्याच मार्गिका/10// चा वापर करून, १२४/१२ 
मनमाड उपकेंद्रामध्ये सुधारणा | १३२ के.व्ही. मालेगाव - मनमाड एकेरी दि.२६.१२.२०१७ 
करून २२० के.व्ही. मनमाड वाहिनीची २२० के.व्ही. मालेगाव-मनमाड 
उपकेंद्र उभारणे. दुहेरी वाहिनी उभारणे-३६ कि.मी. 

(ii) १३२ के.व्ही. चांदवड-लासलगाव आणि 
१३२ के.व्ही. चाळीसगाव-पिंपरखेड वाहिनीची 
पुनर्रचना करणे. 

२ | औरंगाबाद जिल्ह्यातील 220 (i) २२० के.व्ही. पडेगाव - सावंगी वाहिनीचे १२५/०४ 
के.व्ही. dou चितेगाव वाहिनी | दुसरे परिपथ उभारणे - १६ कि.मी. (ii) २२० दि. २५.०१.२०१८ 
२२० के.व्ही. पडेगाव - सावंगी । के.व्ही. वळुज चितेगाव वाहिनी ते २२० 
वाहिनीस आंतरजोडणी करणे. | के.व्ही. पडेगाव - सावंगी वाहिनीची 

आंतरजोडणी करणे.- २० कि.मी. 
३ | जालना जिल्ह्यातील २२० () २२० के.व्ही. नागेवाडी उपकेद्र ते २२० १२५/०५ 
के.व्ही. नागेवाडी उपकेंद्र ते के.व्ही. भोकरधन उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. | दि. २५.०१.२०१८ 
२२० के.व्ही. भोकरधन दुहेरी वाहिनी उभारणे - ५० कि.मी. 
उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. 
दुहेरी वाहिनी उभारणे 

8 | पुणे जिल्ह्यात, ४०० के.व्ही. ()४०० के.व्ही. लोणीकंद-कराड वाहिनीवर | संचालक (स॑-२४१ 
लोणीकंद-कराड वाहिनीवर  । निर्माणाधीन ४०० के.व्ही. हिंजवडी-जेजूरी दि.१६.०२.२०१८ 
निर्माणाधीन ४०० के.व्ही. वाहिनी कॉरीडॉरचा वापर करून ४०० के.व्ही. 
हिंजवडी-जेजूरी वाहिनी जेजूरी उपकेंद्रापर्यंत लिलो पध्दतीने वाहिनी 
कॉरीडॉरचा वापर करून ४०० । उभारणे. 
के.व्ही. जेजूरी उपकेंद्रापर्यंत 
लिलो पध्दतीने वाहिनी 
उभारणे. 

५ | ठाणे जिल्ह्यात, ४०० के.व्ही. (i) ४०० के.व्ही. तारापूर-पडघे fey १२६/०४ 
तारापूर-पडघे द्विपथ वाहिनीच्या दोन्ही पथावर ४०० के.व्ही. पडघे- | दि.२३.०२.२०१८ 
वाहिनीच्या दोन्ही पथावर ४०० ।॥ (कुडूस) उपकेंद्रापर्यंत द्विष्टधारा कंडक्टर 
के.व्ही. पडघे-॥ (कुडूस) वापरून लिलो पध्दतीने वाहिनी उभारणे -४.६ 
उपकेंद्रापर्यंत ळिलो पध्दतीने । कि.मी. 
वाहिनी उभारणे. 

६ | औरंगाबाद जिल्ह्यातील १३२ () १२३२ के.व्ही. गरवारे उपकेद्रासाठी १३२ संचालक (सं) ३८५ 


के.व्ही. गरवारे उपकेंद्रासाठी 
१३२ के.व्ही. वळुज बजाज 
वाहिनीवर लिलो पध्दतीने 
वाहिनी उभारणे. 


के.व्ही. वळुज बजाज वाहिनीवर लिलो 
पध्दतीने वाहिनी उभारणे -२ कि.मी. 


दि. ०३.०३.२०१८ 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः पावामा-२०१८/प्र.क्र.३९२/ऊर्जा-४ 


यासा EE Se 


७ | रत्नागिरी जिल्ह्यातील (i) २२०/११० के.व्ही. निवळीफाटा उपकेद्र ते १२७/१२ 
220/990 के.व्ही. निवळीफाटा | ११० के.व्ही. रत्नागिरी उपकेंद्रपर्यंत १३२ दि. २३.०३.२०१८ 
उपकेंद्र ते ११० के.व्ही. के.व्ही. दुहेरी वाहिनी दुहेरी मनो-यावर 
रत्नागिरी उपकेंद्रापर्यत १३२ | उभारणे - १४ कि.मी. 
के.व्ही. दुहेरी वाहिनी उभारणे 

८ | जळगाव जिल्ह्यातील १३२/३३ | (i) १३२ के.व्ही. मुक्ताईनगर उपकेंद्र ते १२७/३० 
के.व्ही. कर्की उपकेंद्र उभारणे. । प्रस्तावित १३२ के.व्ही. कर्की उपकेंद्रापर्यंत दि. २३.०३.२०१८ 

१३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी उभारणे - २० 
कि.मी. 

९ | चंद्रपूर जिल्ह्यात १३२/३३ (i) मोखबर्डी एल.आय.एस. प्रकल्पासाठी १२८/२१ 
के.व्ही. कोलारी उपकेंद्र बांधकाम होत असलेल्या १३२ के.व्ही. लिळलो | दि. २१.०४.२०१८ 
उभारणे वाहिनीवर मनोरा क्र. २०/० ते १३२ के.व्ही. 

कोलारी उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ मनो- 
यावर १३२ के.व्ही. टद्विपथ वाहिनीची frat 
पध्दतीने उभारणी करणे- १० कि.मी. 

| ० पुणे जिल्ह्यात, 220/33 के.व्ही. | (१४००/२२० के.व्ही. तळेगाव (पीजीसी १२८/२२ 
खेड शहर (रेतवाडी) उपकेंद्र आयएल) उपकेंद्रापासून 220/33 के.व्ही. दि.२१.०४.२०१८ 
उभारणे. खेड शहर (रेतवाडी) उपकेंद्रापर्यंत- २२० 

के.व्ही. वाहिनी उभारणे- ४२ कि.मी. 

(ii) प्रस्तावित २२० के.व्ही. खेड Bex 
(रेतवाडी) उपकेंद्रासाठी- २२० के.व्ही. 
लोणीकंद-।|-काठापूर द्विपथ वाहिनीच्या एका 
सर्कीटवर लिलो पध्दतीने वाहिनी उभारणे - 
५ कि.मी. 

| १ | कोल्हापूर जिल्ह्यातील २२० (i) २२० के.व्ही. बिद्री (मुधाळतिठ्टा) CMD/MSETCL/ 
के.व्ही. बिद्री (मुधाळतिट्टा) उपकेंद्रासाठी ११० के.व्ही. दुधगंगा- ५६४ 
उपकेंद्रासाठी ११० के.व्ही. गोकुळशिरगाव वाहिनीवर लिलो उभारणे- दि. २५.०७.२०१८ 
कोथळी-राधानगरी वाहिनीवर | ६.० कि.मी. 
लिलो उभारणे (कामाच्या 
तपशीलात सुधारणा) २२० 
के.व्ही. बिद्री (मुधाळतिट्ठा) 
उपकेंद्रासाठी ११० के.व्ही. 
दुधगंगा-गोकुळ- शिरगाव 
वाहिनीवर लिलो उभारणे 

१२ | अस्तित्वात असलेल्या ११० (i) २२० के.व्ही. कोल्हापूर-॥ ते ११० के.व्ही. । CMD/MSETCL/ 
के.व्ही. कोल्हापूर-॥ ते पुईखेडी | पुईखेडी उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. वाहिनी ७१७ 
एकल परिपथ वाहिनीचे १३२ । उभारणे-१३ कि.मी. दि. २५.०७.२०१८ 
के.व्ही. एकल परिपथ दुहेरी 
FARA रुपांतर करणे 


BHIMASHANKAR 
YALLAPPA MANTA 


(भि.य. मंता) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः पावामा-२०१८/प्र.क्र.३९२/ऊर्जा-४ 


परिशिष्ट- ब 
महापारेषण कंपनीनेसह वीज निर्मिती, जलविद्युत,पवनउर्जा इत्यादी योजनेअंतर्गत मंजूर 
केलेले प्रकल्प 
अ.क्र. योजनेचा Tales योजनेअंतर्गत असलेल्या वाहिन्यांचा मान्यता क्र.वदिनांक 
तपशील 

| नाशिक जिल्ह्यातील एचएएलळ | i) 932 के.व्ही. एकल परिपथ वाहिनी Dir (00./१६२, 
टाऊनशिप ता. निफाड येथील | दुहेरी मनोऱ्यावर १३२ के.व्ही. क्रॉस दि. २९.०१.२०१८ 
मे. हिंदुस्थान ऐरोनीटीक्स लि. | पॉईंटपासून मे. हिंदुस्थान ऐरोनाटीक्स 
यांच्या १५ मे.वॅ. सौरऊर्जा वीज | लि. यांच्या आवारापर्यंत उभारणे - १.५ 
प्रकल्पाची १३२ के.व्ही. वर कि.मी. 
निष्कासन व्यवस्था करणे. ॥) १३२ के.व्ही. ओझर - दिंडोरी एकल 

परिपथ वाहिनीवर १३२ के.व्ही. दिंडोरी 
उपकेंद्रापासून क्रॉस पॉईंटपर्यंत दुहेरी 
परिपथ ओढणे - ०.५ कि.मी. 

२ | बीड जिल्ह्यातील मुंगी, ता. १३२ के.व्ही. पागरी - तेलगाव वाहिनीवर Dir (00./२५७, 
धरुर येथील मे. श्री. लिलो करुन दुहेरी परिपथ दुहेरी दि. १६.०२.२०१८ 
शिवपार्वती साखर कारखाना | मनोऱ्यावर मे. श्री. शिवपार्वती साखर 
लि. यांच्या १४.८ मे.वॅ. उसाच्या । कारखाना लि. यांच्या आवारापर्यंत 
चिपाडावर आधारित सहवीज । उभारणे- २.० कि.मी. 
प्रकल्पाची १३२ के.व्ही. वर 
निष्कासन व्यवस्था करणे. 

३ | सोलापूर जिल्ह्यातील i) १३२ के.व्ही. अक्कलकोट - वाघदरी CMD/MSETCL/32& 
वाघदरी,ता. अक्कलकोट वाहिनीवर foal करुन दुहेरी परिपथ दि. ०९.०३.२०१८ 
येथील मे. सनरजाईज वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर मे. सनरजाईज 
सोल्युठान यांच्या ५० मे.वॅ. सोल्युठान यांच्या आवारापर्यंत उभारणे - 
सौरऊर्जा वीज प्रकल्पाची १३२ | 2 कि.मी. 
के.व्ही. वर निष्कासन व्यवस्था |॥) १३२ के.व्ही. अक्कलकोट - वाघदरी 
करणे. वाहिनीवर १३२ के.व्ही. अक्कलकोट 

उपकेंद्रापासून १३२ के.व्ही. वाघदरी 
उपकेद्रापर्यंत दुहेरी परिपथ ओढणे - 
२६.३ कि.मी. 
४ | अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा | i) १३२ के.व्ही. एकल परिपथ वाहिनी Dir (00./५८५, 


येथील मे. रिपल ग्रीन पॉवर 
प्रा.लि. यांच्या २५ मे.वॅ. 
सौरऊर्जा वीज प्रकल्पाची १३२ 
के.व्ही. वर निष्कासन व्यवस्था 
करणे. 


दुहेरी मनोऱ्यावर लोकेड़ान नं. ६४ पासून 
मे. रिपल ग्रीन पॉवर प्रा.लि.यांच्या 
आवारापर्यंत उभारणे - ०.३ कि.मी. 

॥) १३२ के.व्ही. अकोट - हिवरखेड एकल 
परिपथ वाहिनीवर १३२ के.व्ही. हिवरखेड 
उपकेंद्रापासून लोकेशन नं. ६४ पर्यंत 
दुहेरी परिपथ ओढणे - ६.८ कि.मी. 


दि. ०३.०४.२०१८ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


झासन आदेडा क्रमांकः पावामा-२०१८/प्र.क्र.३९२/ऊर्जा-४ 


—— 


नागरळ, ता. लोहारा येथील मे. 
सुयोग ऊर्जा प्रा. लि. यांच्या 
१२५ मे.वॅ. पवन ऊर्जा वीज 
प्रकल्पाची १३२ के.व्ही. वर 
निष्कासन व्यवस्था करणे. 


G | उस्मानाबाद जिल्ह्यातील «| १३२क.व्ही दुहेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी | CMD/MSETCL/GRR 


मनोऱ्यावर १३२ के.व्ही. उजनी 
उपकेंद्रापासून मे. सुयोग ऊर्जा प्रा. लि. 
यांच्या १३२ के.व्ही. विण्ड पार्क 
उपकेंद्रापर्यंत उभारणे- १८ कि.मी. 


दि. २७.०४.२०१८ 


६ | पुणे जिल्ह्यातील भवानीनगर, 
ता. इंदापूर येथील मे. श्री. 
छत्रपती सहकारी साखर 
कारखाना लि. यांच्या १८ मे.वॅ. 
उसाच्या चिपाडावर आधारित 
सहवीज प्रकल्पाची २२० 
के.व्ही. वर निष्कासन व्यवस्था 
करणे. 


२२० के.व्ही. फलटण - वालचंदनगर 
वाहिनीवर लिलो करुन दुहेरी परिपथ 
दुहेरी मनोर्‍यावर मे. . श्री. छत्रपती 
सहकारी साखर कारखाना लि.यांच्या 
आवारापर्यंत उभारणे-३.० कि.मी. 


Dir (90./७८४, 
दि. २७.०४.२०१८ 


७ | सोलापूर जिल्ह्यातील वटवटे, 
ता. मोहोळ येथील मे. जक्राया 
शुगर लि. यांच्या ११ मे.वॅ. 


११० के.व्ही. देगांव -पंढरपूर वाहिनीवर 
लिलो करुन दुहेरी परिपथ दुहेरी 
मनोर्‍्यावर मे. जक्राया शुगर लि.यांच्या 


Dir (Op.)/29&, 
दि. ०५.०५.२०१८ 


उसाच्या चिपाडावर आधारित । आवारापर्यंत उभारणे- ९.५ कि.मी. 
सहवीज प्रकल्पाची ११० 

के.व्ही. वर निष्कासन व्यवस्था 

करणे. 

८ | सोलापूर जिल्ह्यातील औरद, | १३२ के.व्ही. मनद्रुप- करजगी Dir (00.)/११२६, 
ता. दक्षिण सोलापूर येथील मे. | वाहिनीवर लिलो करुन दुहेरी परिपथ दि. २२.०६.२०१८ 
BPA शुगर एण्ड दुहेरी मनोर्‍यावर मे. लोकडशक्‍्ती शुगर 
अलाईड इंडस्ट्रिज लि. यांच्या । एण्ड अलाईड इंडस्ट्रिज लि. यांच्या 
१४ मे.वॅ. उसाच्या चिपाडावर । आवारापर्यंत उभारणे-३.५ कि.मी. 
आधारित सहवीज प्रकल्पाची 
१३२ के.व्ही. वर निष्कासन 
व्यवस्था करणे. 

९ | लातूर जिल्ह्यातील मालावती । १३२ के.व्ही. रेणापूर - कोयना वाहिनीवर | Dir (Op )/9344, 
येथील मे.द्वेंटीवन शुगर्स लि. । लिलो करुन दुहेरी परिपथ दुहेरी दि. २७.०७.२०१८ 
यांच्या ३० मे.वॅ. उसाच्या मनोऱ्यावर मे.द्वेंटीवन शुगर्स लि.यांच्या 
चिपाडावर आधारित सहवीज । आवारापर्यंत उभारणे-४ कि.मी. 
प्रकल्पाची १३२ के.व्ही. वर 
निष्कासन व्यवस्था करणे. 


BHIMASHANKAR 


Digitally signed by BHIMASHANKAR YALLAPPA 


MAN 
DN: CN = BHIMASHANKAR YALLAPPA MANTA, 


YALLAPPA MANTA tianaasitin ou = enenoy Department 
Dai '30' 


ite: 2019.01.28 16:48:17 +05" 


(भि.य. मंता) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः पावामा-२०१८/प्र.क्र.३९२/ऊर्जा-४ 


परिशिष्ट - क 


महापारेषण कंपनीने समर्पित वितरण सुविधा SVP) अंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प 


अ.क्र योजनेचा तपशील योजनेअंतर्गत असलेल्या वाहिन्यांचा तपशील | मान्यता क्र. व 
दि. 
| रायगड जिल्ह्यातील करंजाडे येथे ।() २२० के.व्ही. ओ.एन.जी.सी. ते पनवेल CMD/MSET 
डि.डि. एफ. योजने अंतर्गत मे. कर्षण उपकेंद्रांवरील वाहिनीवर मनोरा क्र.२ व CL/ 
भारतीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वे -ःडि एफ | ३ पासून प्रस्तावित २२० के.व्ही. करंजाडे रेल्वे | १२२७,दि. 
सी सी आय Ve) रेल्वे कर्षण कर्षण उपकेंद्रापर्यंत मोनोपोलद्वारे लिलो २१.११.२०१७ 
उपकेंद्राकरिता २२० के.व्ही. वाहिनी उभारणे - २ कि.मी. 
क्षमतेवर पुरवठा करणे. 

२ | धुळे जिल्ह्यातील बोरविहिर येथे (i) १३२ के.व्ही. धुळे- चाळीसगाव एकपथ MSETCL/Di 
डि.डि. एफ. योजने अंतर्गत मे. वाहिनीवर मनोरा क्र. १३५ पासून प्रस्तावित r(O)/ 
भारतीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वे कर्षण । बोरविहिर कर्षण उपकेंद्रापर्यंत ळिलो वाहिनी १९७३,दि. 
उपकेंद्राकरिता १३२ के.व्ही. उभारणे-३ कि.मी. ०५.१२.२०१७ 
क्षमतेवर पुरवठा करणे. 

३ | नागपूर जिल्ह्यातील पाटणसावंगी (i) १३२ के.व्ही. कळमेश्वर-सावनेर वाहिनीवर । MSETCL/Di 
येथे डि.डि. एफ. योजने अंतर्गत मे. | १३२ के.व्ही. पाटणसावंगी कर्षण उपकेंद्रापर्यंत r(O)/ 
भारतीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वे कर्षण । लिलो वाहिनी उभारणे-३.६ किमी. १९५९,दि. 
उपकेंद्राकरिता १३२ के.व्ही. ०६.१२.२०१७ 
क्षमतेवर पुरवठा करणे. 

४ | पारेवाडी येथे डि.डि. एफ. योजने (i) अस्तित्वात असलेल्या १३२ के.व्ही. परेवाडी | CMD/MSET 
अंतर्गत मे. भारतीय रेल्वेच्या मध्य ते प्रस्तावित १३२ के.व्ही. परेवाडी कर्षण CL/ 
रेल्वे कर्षण उपकेंद्राकरिता १३२ उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ वाहिनी उभारणे - २ १२४२,दि. 
के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा करणे. कि.मी. ०८.१२.२०१७ 

५ | सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ येथे | ()१३२ के.व्ही. चिचोळीकाटी ते मोहोळ उपकेंद्र | CMD/MSET 
डि.डि. एफ. योजने अंतर्गत मे. वाहिनी च्या मनोरा क्र. ८१ पासून प्रस्तावित CL/ 
भारतीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वे कर्षण  ।१३२ के.व्ही. मोहोळ कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १२७०,दि. 
उपकेंद्राकरिता १३२ के.व्ही. क्षमतेवर | fare लिलो वाहिनी उभारणे - ४.५ कि.मी. ०८.१२.२०१७ 
पुरवठा करणे. 

६ । पालघर जिल्ह्यातील सफाळे येथे (i) २२० के.व्ही. वसई/नालासोपारा-बोईसर CMD/MSET 
डि.डि. एफ. योजने अंतर्गत मे. पी.जी. एकपथ वाहिनीवर प्रस्तावित सफाळे CL/ 
भारतीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वे कर्षण । कर्षण उपकेंद्रासाठी २२० के.व्ही. लिलो १३४१,दि. 
उपकेंद्राकरिता २२० के.व्ही. वाहिनी उभारणे- १ कि.मी. २८.१२.२०१७ 
क्षमतेवर पुरवठा करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेडा क्रमांकः पावामा-२०१८/प्र.क्र.३९२/ऊर्जा-४ 


SSS EE — EEE 


७ । पुणे जिल्ह्यातील वासुली येथे डि.डि. | (i) 220/932 के.व्ही. चाकण एम.आय. डी.सी. | MSETCL/Di 
एफ. योजने अंतर्गत मे. आयनॉक्स । फेज-१ ते चाकण एम.आय.डी.सी फेज-२ ((0)/ 
एअर प्रोडक्ट्स प्रा.लि. साठी १३२ | बहुपथ वाहिनीवर लिलो वाहिनी उभारणे- ४४,दि. 
के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा करणेबाबत. । (२२०/१३२ के.व्ही. चिंचवड उपकेंद्र ते ०८.०१.२०१८ 

२२०/१३२ के.व्ही. चाकण भाग-२ च्या मनोरा 
क्र. २७ ते २८ मध्ये १३२ के.व्ही. लिलो वाहिनी 
उभारणे) 

८ | कळम्बणी, कणकवली, खारेपाटण, | 0२२० के.व्ही. पेडंबे-महाड ट्विपथ वाहिनीवर | CMD/MSE 
कुडाळ, व आरवली रोड, येथे डि.डि. | (मनोरा क्र. १५३) पासून प्रस्तावित २२० के.व्ही. | ॥0७1/७८ 
एफ. योजने अंतर्गत मे. भारतीय कळम्बणी HI उपकेंद्रांत लिलो वाहिनी दि. 
रेल्वेला (के.आर.सी.एल.) रेल्वे उभारणे - ०.१ कि.मी. १८.०१.२०१८ 
कर्षण उपकेंद्राकरिता प्रत्येकी १२ (ii) १३२ के.व्ही. कणकवली-तळेबाजार- 
एम.व्ही.ए. क्षमतेवर पुरवठा करणे. | खारेपाटण वाहिनीवर लिलो वाहिनीची 

उभारणी करणे - २ कि.मी. 

(iii) १३२ के.व्ही. खारेपाटण-कणकवली 
वाहिनीवर १३२ के.व्ही. खारेपाटण (चिंचवली) 
कर्षण उपकेंद्रापर्यंत ळिलो वाहिनी उभारणे - 
४.५ कि.मी. 

(iv) १३२ के.व्ही. कणकवळी- कुडाळ एकपथ 
वाहिनीवर १३२ के.व्ही. कुडाळ कर्षण 
उपकेंद्रापर्यंत लिलो वाहिनीउभारणे - ०.५ 
कि.मी. 

(v) ११० के.व्ही. पेडांबे-निवाळी वाहिनीच्या 
एका पथावर ११० के.व्ही. आरवली रोड कर्षण 
उपकेंद्रापर्यंत लिलो वाहिनी उभारणे-०.१५ 
किमी. 

९ | औरंगाबादजिल्ह्यातील (i) १३२ के.व्ही. कोस्मो-बदनापूर वाहिनीवर मे. | MSETCL/Di 
एम.आय.डी.सी., शोंद्रा येथे डि.डि. ।स्टरलाईट टेक्नोलॉजी लि. च्या उपकेंद्रापर्यंत r(O)/ 
एफ.योजने अंतर्गत मे. स्टरळाईट ।लिलो वाहिनी उभारणे - 9.3 कि.मी. १९१,दि. 
टेक्नोलॉजी लि. साठी १३२ के.व्ही. ०३.०२.२०१८ 
क्षमतेवर पुरवठा करणेबाबत. 

7 ० | रायगड जिल्ह्यातील खार, कारवी, | () वडखळ जी. आय.एस. उपकेंद्र ते मे. MSETCL/Di 
तालुका- पेण येथे डि.डि. एफ योजने | जे.एस.डब्ल्यू सिमेंट मर्या., च्या जी.आय.एस. r(O)/ 
अंतर्गत मे. जे.एस.डब्ल्यू सिमेंट मर्या. | उपकेंद्रापर्यंत जी. आय.एस. बस ची जोडणी | २०१,दि. 
यांना २२० के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा | करणे -०.२ कि.मी. ०५.०२.२०१८ 
करणेबाबत. 

7 १ | डि.डि. एफ योजने अंतर्गत मे. (i) अस्तित्वात असलेले १०० के.व्ही. इगतपूरी | CMD/MSE 
भारतीय रेल्वेच्या इगतपुरी कर्षण उपकेंद्र ते प्रस्तावित इगतपूरी कर्षण TCL/ 
उपकेंद्राकरीता अतिरिक्‍त १८ उपकेंद्रापर्यंत १०० के.व्ही. वाहिनीचे १३२ १५६,दि. 
एम.व्ही.ए. क्षमतेचा पुरवठा के.व्ही. वाहिनीत परिवर्तन करणे-६ कि.मी. । १२.०२.२०१८ 
करणेबाबत. 

१२ | पुणे जिल्ह्यातील कोथरूड, शिवाजी- | () 220/932 के.व्ही. पार्वती उपकेंद्र ते CMD/MSE 
नगर आणि पिंपरी येथे डि.डि. एफ | प्रस्तावित TCL/ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेडा क्रमांकः पावामा-२०१८/प्र.क्र.३९२/ऊर्जा-४ 


eee 


योजने अंतर्गत मे. महाराष्ट्र मेट्रो कोथरूड(आर.एस.एस)उपकेद्रापर्यंत १३२ १६४,दि 
रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. च्या पुणे मेट्रो । के.व्ही. fever भुमिगत केबल वाहिनी टाकणे | १२.०२.२०१८ 
रेल प्रकल्पाकरीता १३२ के.व्ही. -७ कि.मी. 
क्षमतेवर पुरवठा करणेबाबत. के.व्ही. गणेशखिंड उपकेंद्र ते प्रस्तावित 

शिवाजीनगर उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. 

द्विपथ भुमिगत केबल वाहिनी टाकणे - 3 

कि.मी. 

(iii) २२०/१३२ के.व्ही. चिंचवड उपकेंद्र ते 

पिंपरी उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. द्विपथ 

भुमिगत केबल वाहिनी टाकणे - ५ कि.मी. 

१३ | पुणे जिल्ह्यातील मुंढावरे, ळोणावळा | (i) 932/990 के.व्ही. खोपोली-गणेशखिंड MSETCL/Di 
येथे डि.डि. एफ. योजने अंतर्गत मे. | (पावणा-लोणावळा पथ) वाहिनीवर मनोरा क्र. r(O)/ 
गिरिराज इंटरप्रायझेस साठी १५२ ते १५३ मध्ये (पावणा) भाग टॅप ते आंद्रा ६२३,दि. 
अतिरीक्त 2 एम.व्ही.ए. क्षमतेचा तलाव टॅप पॉईंट) ते प्रस्तावित मे. गिरिराज ०३.०४.२०१८ 
पुरवठा करणेबाबत. इंटरप्रायझेस उपकेंद्रापर्यंत लिलो वाहिनी 

उभारणे- ०.१ कि.मी. 

१४ | पालघर जिल्ह्यातील विरार येथे () २२० के.व्ही. बोईसर (पीजी) - नालासोपारा | CMD/MSE 
डि.डि. एफ योजने अंतर्गत मे. वाहिनीवर मनोरा क्र. १३७ ते प्रस्तावित विरार TCL/ 
नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन । (सफाळे) रेल्वे कर्षण उपकेंद्राकरिता लिलो ५९४,दि. 
मर्या. यांच्या रेल्वे कर्षण वाहिनी उभारणे - ०.३ कि.मी. २९.०६.२०१८ 
उपकेंद्राकरिता २२० के.व्ही. क्षमतेवर 
पुरवठा करणेबाबत. 

१५ | ठाणे जिल्ह्यात डि.डि. एफ योजने () २२० के.व्ही. कलरकेम - टेमघर वाहिनीवर | CMD/MSE 
अंतर्गत मे. नॅशनल हाय स्पीड रेल । मनोरा क्र. २२व २३ च्या मधून ते प्रस्तावित TCL/ 
कॉर्पोरेशन मर्या.च्या ठाणे रेल्वे GIT | २२० के.व्ही. ठाणे PAY] उपकेंद्र (fed अंजूर ७९१,दि. 
उपकेंद्र (दिवे अंजूर गाव) व ठाणे गाव) लिलो वाहिनी उभारणे -१ कि.मी. २५.०७.२०१८ 
डेपोट रेल्वे कर्षण उपकेंद्र (भारुडी | (ii) २२० के.व्ही. कळवा-बापगाव वाहिनीवर 
गाव) करिता २२० के.व्ही. क्षमतेवर । मनोरा क्र. ३७९ व ३८० च्या मधून ते प्रस्तावित 
पुरवठा करणेबाबत. २२० के.व्ही. ठाणे डेपोट कर्षण उपकेंद्र 

(भारुडी गाव) लिलो वाहिनी उभारणे - १ 
कि.मी. 

१६ | डि.डि. एफ योजने अंतर्गत मे. (i) १०० के.व्ही. तळोजा - भोकरपाडा MSETCL/Di 
भारतीय रेल्वेच्या पनवेल - कर्जत वाहिनीच्या मनोरा क्र. ११७ ते प्रस्तावित r(O)/ 
भागातील मोहोपे येथे मध्य रेल्वे मोहोपे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत लिलो वाहिनी १३६२,दि.२७. 
कर्षण उपकेंद्राकरिता १०० के.व्ही. । उभारणे -०.२कि.मी. ७.२०१८ 
क्षमतेवर पुरवठा करणेबाबत. 


itally signed by BHIMASHANKAR YALLAPPA 


BHIMASHANKAR झर 


IN: CN = BHIMASHANKAR YALLAPPA MANTA, 
YALLAPPA MANTA tiisnasitnn ov“ Eneney DEPARTMENT 
Date: 2019.0 30" 


1.28 16:48:34 +05' 


(भि.य. मंता) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


